श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ संस्थेच्या 


अग्निझामक यंत्रणा बसविण्याच्या अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.१३/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०३ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ 
श्रीवनाशावैमवरुयवतमाळ/अग्निशमणयंत्रणा/५२५७/आय-प/२२, दि.२७.१२.२०२२ 
शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 


रुग्णालय, यवतमाळ या संस्थेच्या परिसरातील इमारतीचे वीज संच मांडणीचे उपयोगिता आयुर्मान 
संपुष्टांत आलेले असल्यामुळे सदर संस्थेस विद्यार्थी व रुग्णसेवेच्या दृष्टीने नव्याने वीज संच 


मांडणीकरीता एकूण २० कामाचे रुपये १४,१९,५०,३४८/- (रुपये चौदा कोटी, एकोणीस लक्ष, पन्नास 


हजार, तीनशे अठ्ठेचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास wastes अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अदांजित किंमत 

1 | Providing Fire Detection Alarm & Fire Fighting System to 288 19042187 
Bedded Hospital Phase-I Building at Shri V.N.G.M.College 
Yavatmal, Dist. Yavatmal 

2 | Providing Fire Fighting System to 288 Bedded Hospital Phase-II 16373514 
Building at Shri V.N.G.M.College Yavatmal Dist. Yavatmal 

3 | Providing Fire Detection Alarm & Fire Fighting System to 288 16373514 
Bedded Hospital Phase-III Building at Shri V.N.G.M.College 
Yavatmal, Dist. Yavatmal 

4 | Providing Fire Fighting System to Old O.T. Building (G+2) at Shri 6778229 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

5 | Providing Fire Fighting System to OPD Building (G+1) at Shri 11697670 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

cl Providing Fire Fighting System to 252 Bedded Old Hospital 19042187 
Building (G+3) at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

7 | Providing Fire Fighting System to Administrative Building (G+2) at 28931718 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.१३/प्रशा-१ 


अ.क्र कामाचे नाव अदांजित किंमत 

Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

=| Providing Fire Fighting System to Mortuary Building at Shri 637973 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

ia Providing Fire Fighting System to Library Building at Shri 2490543 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

10 | Providing Fire Fighting System to Auditorium Building at Shri 3416616 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

11 | Providing Fire Fighting System to Paying ward at Shri 524837 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

12 | Providing Fire Fighting System for New 176 Students Boys Hostel 1823670 
Building at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

13 | Providing Fire Fighting System for Old 176 Students Boys Hostel 1823670 
Building at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

14 | Providing Fire Fighting System for New 160 Students Girls Hostel 2050202 
Building No.1 at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

15 | Providing Fire Fighting System for New 160 Students Girls Hostel 2050202 
Building No.2 at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

16 | Providing Fire Fighting System for Old 160 Students Girls Hostel 2050202 
Building at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

17 | Providing Fire Fighting System for Old Residential Doctors Hostel 2416940 
Building at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

18 | Providing Fire Fighting System for New Residential Doctors Hostel 2416940 
Building at Shri V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

19 | Providing Fire Fighting System for Nurses Hostel Building at Shri 1816049 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

20 | Providing Fire Fighting System for Nurses Training Center at Shri 193485 
V.N.G.M.College Yavatmal, Dist. Yavatmal 

अंदाजित रक्‍कम 14,19,50,348 
अटी :- 
१ सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.१३/प्रशा-१ 


2. 


प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 


भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्निसु-२०२३/प्र.क्र.१३/प्रशा-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०२१९२६३०३४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR द, 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b8240 
JAYA Geea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

seriall ber=E9D37D499A521B728AEB3DC8 

EC38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF111 
S H ETTY 107, SUDHIR JAYA SHETTY 

Date: 2023.02.06 11:48:31 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

७. निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


